दिवाणी न्यायालय, बेलापूर, नवी मुंबई, 
जिल्हा ठाणे या न्यायालयासाठी स्वीय 
प्रपंजी खाते उघडण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:पीएलए ०५२३/प्र.क्र.१००/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा : १.विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३७/कार्यासन ११, 
दि.९/११/२०२२ 
२.विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र.संकिर्ण ०११८/१५८/प्र.क्र.३७/कार्यासन ११, 
दि.३१/३/२०२३ 
३.विधि व न्याय विभाग, झासन निर्णय क्र.डीडीओ ०५२३/प्र.क्र.९२/कार्यासन ११, दि.८/५/२०२३ 
४.दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, बेलापूर यांचे पत्र क्र.०६/२०२३, दि.१७/४/२०२३ 


प्रस्तावना : 


ठाणे जिल्ह्यात बेलापूर, नवी मुंबई येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर हे न्यायालय स्थापन 
करण्यास व त्याकरीता आवश्यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता दिळी 
आहे. तसेच संदर्भ क्र.२ येथील अधिसूचनेद्वारे सदर न्यायालय दि.७/४/२०२३ पासून सुरु करण्यात आले 
आहे. सदर न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश,वरिष्ठ स्तर यांना कार्यालय प्रमुख आणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले आहे. दिवाणी 
न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, बेलापूर यांच्या संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये सदर न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी लेखा 
खाते उघडण्यात मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरुन सदर न्यायालयासाठी स्वीय प्रपंजी 
खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन निर्णय : 


दिवाणी न्यायाधीश, बेलापूर, जि.ठाणे यांचे नावे महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम 
५१२ नुसार, दिवाणी न्यायालय, बेलापूर जि.ठाणे या न्यायालयाकरिता जमा रकमा व परतफेडीच्या 
रकमांसाठी स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


i. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 
ul. The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit Account. 


iii. Receipt into the PD account will be the Deposit, Maintenance Amount, rent, Decretal amount, 
Expenditure may be done as per the order of the Court. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलए ०५२३/प्र.क्र.१००/कार्यासन ११ 


iv. No Revenue receipt / Revenue expenditure transactions shall be booked in this PD. 


v. Either on Quarterly or Monthly basis, balances in this Personal Deposit Account shall be 
reconciled by the Court. 


vi. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal Deposit Account. 


The following shall be the classification which may be recorded on every challan while 
depositing the amount in Treasury / Sub — Treasury. 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposits 
Ol - Civil Judge, Senior Division, Belapur, Navi Mumbai 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४७/२०२३/कोषा-प्रशा ५, 
दि.७/६/२०२३ अन्वये व महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
®.TM/Ch.2/UOR_n0.57/L&JD/2023-24/511, दि.२/८/२०२३ अन्वये व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१४१६००२८३६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HEMANGI AJIT 


H E M A N G | Bien HEMANGI AJIT SHETYE, 


AJ | T S H EF TY FE ee करतत O- 


MAHARASHTRA, OU = LAW AND 


JUDICIARY DEPARTMENT 


Date: 2023.08.14 16:06:56 +05'30' 


(हेमांगी srez ) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत: 


१) प्रबंधक (निरीक्षणे- १/२), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) दिवाणी न्यायाधीश, बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा ठाणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

उप कोषागार अधिकारी,बेलापूर, नवी मुंबई, जिल्हा ठाणे 

कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५/,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


Cc 
es 


xn 


S 


८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


